सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील 
आहार/उपाहारगृहांतील कर्मचारी गणवेश धुलाई, 
रिकामे डब्बे, रिकामे गोणी इत्यादी तसेच गॅस 
शेगडी/बर्नर यांच्या दुरुस्तीसाठी दिनांक 
१/७/२०१८ ते ३०/६/२०१९ या कालावधीकरीता 
स्विकृत केलेल्या निविदा.. 


महाराष्ट्र शासन, 
सामान्य प्रशासन विभाग (उपाहारगृहे), 
शासन निर्णय क्रमांक: निविदा-२०१८/प्र.क्र.१९५/१८/मंउका 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७/०७/२०१८ 


वाचा : १) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शा.नि.क्र.:भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग- 
४, दि.०१.१२.२०१६ 


प्रस्तावना : 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील मंत्रालय उपाहारगृह, चौरस आहारगृह, विधान 
भवन उपाहारगृह, मुंबई आणि कोकण भवन उपाहारगृह, कोकण भवन, नवी मुंबई येथील 
उपाहारगृहाच्या कार्यन्वियतेसाठी कर्मचारी गणवेश धुलाईसाठी, रिकामे डबे, गोणी इ.ची विक्रीसाठी 
गॅस, शेगडी बर्नरची देखभाव व दुरुस्तीसाठी दिनांक १/७/२०१८ ते दिनांक ३०/६/२०१९ या 
कालावधीकरीता सिलबंद निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील 
दि.०१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार "परिशिष्ट-अ" मधील निविदांना मान्यता 
देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या मंत्रालय उपाहारगृह, चौरस आहारगृह, विधान भवन उपाहारगृह, 
मुंबई आणि कोकण भवन उपाहारगृह, कोकण भवन, नवी मुंबई येथील आहार/उपाहारगृहातील 
कर्मचारी यांच्या गणवेशाची धुलाई करणे, उपाहारगृहातील रिकामे डबे व गोणी यांची विक्री करणे, 
उपाहारगृहातील गॅस शेगडी दुरुस्ती व देखभाल करणे या बाबींकरीता संदर्भाधीन क्रमांक १ मधील 
दि.०१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील विहित तरतुदींनूसार स्थानिक पुरवठादारांकडून निविदा 
मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार प्राप्त झालेल्या निविदांची छाननी करण्यात आली असून 
दि.०१.०७.२०१८ ते दि.३०.०६.२०१९ या कालावधीकरिता सोबतच्या परिशिष्ट "अ" मधील अनुसूची 
क्रमांक १, २, व ३ नुसार उक्त आहार/उपाहारगृहांतील कर्मचारी यांच्या गणवेशाची धुलाई व 
गॅस/शेगडी देखभाल व दुरुस्तीकरीता निम्नतम दराच्या व रिकामे डबे व गोणी यांच्या विक्रीसाठी 
कमाल दराच्या निविदा स्विकृत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः निविदा-२०१८/प्र.क्र.१९५/१८/मंउका 


२. "परिशिष्ट-अ" मधील स्विकृत निविदादारांकडून अनुसुचीमध्ये नमुद स्विकृत कालावधीकरीता 
संबंधित वस्तुच्या समोर दर्शविलेल्या दरानूसार सुविधा घेण्याबाबत या शासन निर्णयान्वये मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१८०७१७१६५४०२८३०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशञानूसार व नावाने, 


Dadasaheb ——— ee 
Sopan Khatal झणणण्यीचाश””४” 
(दा. सो. खताळ) 
महाव्यवस्थापक तथा 
अवर सचिव, 
मंत्रालय उपाहारगृहे. 
Wd: 
१. महालेखाकार-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), AERTS, मुंबई, 
२. महालेखाकार-१, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई, 
३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र, मुंबई, 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र, मुंबई, 
५. अप्पर कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
६. कोषागार अधिकारी, ठाणे, 
७. वित्त विभाग, व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई, 
८. सहा. लेखा अधिकारी, मंउगु/चौआगू/विभगु/कोभगू, 
९. सहा. लेखा परीक्षा अधिकारी, मंत्रालय उपाहारगृहे, 


१०. वरीष्ठ भांडारपाल, मंत्रालय उपाहारगृहे, 

११. व्यवस्थापक, मंत्रालय उपाहारगृह/विधानभवन उपाहारगृह/कोकणभवन उपाहारगृह, 
१२.उपव्यवस्थापक, चौरस आहारगृह 

१३. भांडारपाल, मंत्रालय उपाहारगृह/विधानभवन उपाहारगृह/कोकणभवन उपाहारगृह/चौरस आहारगृह, 
१४.संबंधित बील लेखापाल/ उप लेखापाल/देयक लेखापाल/लेखा लिपिक,मंउगू/चौआगू/विभगू/ 

कोभगू, 
१५. संबंधित निविदाकार, 
१६. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविदा-२०१८/प्र.क्र.१९५/१८/मंउका 


(शासन निर्णय क्रमांक:निविदा-२०१८/प्र.क्र.१९५/१८/मंउका, दिनांक १७/०७/२०१८चे सहपत्र) 


अनुसुची क्रमांक - १ गणवेश धुलाई 
स्विकृत निविदाकार- मे. मयकु प्रसाद लॉण्ड्री 
स्विकृत निविदा कालावधी दि.०१.०७.२०१८ ते दि.३०.०६.२०१९ 


अ.क्र वस्तुचे नाव द्र प्रमाण प्रति 
रुपये पैसे 
| a | २ ३ ४ 

a | जोधपुरी कोट २५.०० प्रति नग 
२ जोधपुरी पँट २५.०० प्रति नग 
३ शर्ट १८.०० प्रति नग 
४ पँट १८.०० प्रति नग 
ष्‌ टेबल क्लॉथ ३०.०० प्रति नग 


अनुसुची क्रमांक - २ रिकामे डबे, गोणी इत्यादीची विक्री 
स्विकृत निविदाकार- मे.सहारा स्क्रॅप हाऊस 
स्विकृत निविदा कालावधी दि.०१.०७.२०१८ ते दि.३०.०६.२०१९ 


अ.क्र वस्तुचे नाव द्र प्रमाण प्रति 
रुपये पैसे 
| | Q 3 8 
a तेलाचे रिकामे डबे (94 किलो) (चांगल्या प्रतीचे) ७.०० प्रति नग 
२ तेलाचे रिकामे डबे (दुय्यम प्रतीचे) ५.०० प्रति नग 
३ साखरेच्या रिकाम्या गोण्या (५० किलो) ५.०० प्रति नग 
४ लहान गोणी कडधान्य (बाचकी ५० किलो) 4.00 प्रति नग 
4 लहान गोणी कडधान्य (बाचकी २५ किलो) ३.०० प्रति नग 
द तुपाचे रिकामे डबे ५.०० प्रति नग 
9 प्लॅस्टिक गोणी (५० किलो बाचकी) १.०० ,०० प्रति नग 
८ प्लॅस्टिक गोणी (२५ किलो बाचकी) १.७७ .०० प्रति नग 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविदा-२०१८/प्र.क्र.१९५/१८/मंउका 


अनुसुची क्रमांक - ३ राईस कुकर, चपाती प्लेट, गॅस/शेगडी बर्नरची देखभाल व दुरुस्ती तसेच गॅस 
पाईप लाईन देखभाल व दुरुस्ती 
स्विकृत निविदाकार- मे.सुभाष यादवसहारा स्क्रॅप हाऊस 
स्विकृत निविदा कालावधी दि.०१.०७.२०१८ ते दि.३०.०६.२०१९ 


अ.क्र वस्तुचे नाव दर प्रमाण प्रति 
रुपये पैसे 
| a | 2 ३ ४ 
| ae | गॅस शोेगडी/राईस कुकर बर्नर ५५.०० प्रति नग 
२ चपाती/डोसा प्लेट/बेनमारी बर्नर ५५.०० प्रति नग 
३ घरगुती गॅस १००.०० प्रति नग 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


